कोषागारातून रोख देय अनुदान 

केंद्र पुरस्कृत स्वच्छ भारत far (ग्रा.) 
अंतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षासाठी केंद्र हिळ्याचे सर्वसाधारण 


घटकासाठी अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत... 
(लेखाशीर्ष २२१५ ९८३५) 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.४६४/पापु-१६ 
७ वा मजला,जी.टी. रूग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक: २० फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा - 
शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.४६४/पापु-१६, दिनांक ७ फेब्रुवारी,२०१८. 


शासन शुद्धीपत्रक 
उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्रमांक २ 


मधील 
अनुक्रमांक १४ समोरील “जालना” ऐवजी “जळगाव”, 
अनुक्रमांक १५ समोरील “जळगाव” ऐवजी “जालना”, 
अनुक्रमांक १८ समोरील “नागपूर” ऐवजी “नांदेड” व 
अनुक्रमांक १९ समोरील “नांदेड” ऐवजी “नागपूर” असे वाचण्यात यावे. 
सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७१७५/.॥/959॥॥.90०५९.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेले असून त्याचा संकेताक २०१९०२२०१४४४०६४८२८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Smita 
Sachin Rane 
(स्मि.स.राणे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. अपर मुख्य सचिव,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, 
मुंबई. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.४६४/पापु-१६ 


२. महालेखापाल, FERTS- 9/2 मुंबई/नागपूर (लेखा परीक्षा व अनुज्ञेयता) 
३. विभागीय आयुक्त, सर्व. 

४. उपायुक्‍त विकास, सर्व विभागीय आयुक्‍त यांचे कार्यालय. 

५. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती सर्व. 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

८. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/नागपूर. 

९. संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, (WSSO), बेलापूर, नवी मुंबई. 
१०.उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा.व स्व.), जिल्हा परिषद, सर्व. 

११.उप मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, जिल्हा परिषद, सर्व. 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

१३.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

१४.नियोजन विभाग, (का.क्र.१४४३) मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


